भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील 
विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित 
निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत निवड 
करण्यात आलेल्या शाळेस सन २०२३-२४ या शैक्षणिक 
वर्षामध्ये वाढीव विद्यार्थी प्रवेशास मान्यता देणेबाबत 
एज्युकेशन सोसायटी नायगाव (बा) संचलित लिटल स्टेप 
इंग्लिश स्कुल, नायगाव (बा) नांदेड 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धइशाप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मे, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग,क्र. धइझाप्र-२०१९/ 
प्र.क्र.७२/ शिक्षण, दिनांक ४/९/२०१९. 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. TART २०२०/प्र.क्र.७३(९)/ 
धसयो, दि.९/९/२०२१ 
३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. MA २०२२/प्र.क्र.६८/ 
योजना-२, दि.२७/६/२०२२ 
४) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नांदेड यांचे पत्र क्र. सआसकनां/कार्य-६(१/ 
धसशा/ लिटल स्टेप इं.स्कुल/प्रस्ताव/२०२३/२९४३, दि.१२/५/२०२३ 
५) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग,, लातूर यांचे 
पत्र क्र. प्राऊइमाबकलातूर/ धनगर समाज/नाइंशा/२०२३-२४/११५१, 
दि.१६/५/२०२३ 
६) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा., पुणे यांचे पत्र 
क्र.हमावबकस/धनगर समाज/२०२३-२४/शिक्षण/१०७९, दि. 98/4/2023 


प्रस्तावना : - 

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना हाहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण 
देण्याबाबतचा निर्णय संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदरहू योजनेंतर्गत संदर्भाधिन क्र. 
२ येथीळ शासन निर्णयान्वये, श्री एज्युकेशन सोसायटी नायगाव (बा) संचलित लिटल स्टेप इंग्लिश स्कुल, 
नायगाव (बा) नांदेड या शाळेची निवड करण्यात आली असुन सदर शाळेस अटी शातींच्या अधिन यापुर्वी संदर्भाधिन 
क्र.२व ३ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण ३०० विद्यार्थी संख्येस मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू शाळेमध्ये 
सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षाकरीता धनगर समाजातील १०० वाढीव विद्यार्थी प्रवेशास मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव तपासणी अहवाल तसेच गुणांकन अहवालासह (एकूण गुणांकन ८०) संदर्भाधिन क्र.४ ते ६ च्या पत्रांन्वये 
शासनास प्राप्त झाला असुन त्यानुषंगाने सदर शाळेला सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरीता धनगर समाजातील 
१०० वाढीव विद्यार्थी प्रवेशीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना हाहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे 
या योजनेंतर्गत संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या एज्युकेशन सोसायटी 
नायगाव (बा) संचलित लिटल स्टेप इंग्लिश स्कुल, नायगाव (बा) नांदेड या शाळेला खालील तक्त्यात नमूदप्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/योजना-२ 


सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून १०० अधिक विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील 
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करण्यास खालील अटी व शर्तीनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


संस्था शाळेचे नाव सदरहू शाळेला यापुर्वी । प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये 
मान्यता दिलेली विद्यार्थी | सदरहू शाळेला सन 
संख्या २०२३-२४ करीता 
मान्यता दिलेली वाढीव 
विद्यार्थी संख्या 
1 १ | २ ३ PB 
एज्युकेशन सोसायटी | लिटल स्टेप इंग्लिश ३०० 
नायगाव (बा) संचलित । स्कुल, नायगाव (बा) (शासन निर्णय, १०० 
लिटल स्टेप इंग्लिश नांदेड दि.९/९/२०२१ अन्वये १५०) 
स्कुल, नायगाव (बा) (शा. निर्णय, (एकूण विद्यार्थी संख्या 
नांदेड दि.२७/६/२०२२ ४००) 
अन्वये १५०) 


१. नामांकित शाळेत प्रवेशा देताना पालन करावयाच्या खालील अटी व शार्ती:- 


— 
Ee) 
य्य्ट 


संबंधित संस्था/झाळेस शासन निर्णय दिनांक ४/९/२०१९ मधील अटी व शर्ती पुर्ण करणे आवऱ्यक राहील. 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नांदेड यांनी नामांकित निवासी शाळा योजनेच्या अनुषंगाने शाळेची 
तपासणी करावी तसेच शाळेत प्रवेशित सर्व विदयार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळणी करुन नोंदणी करावी. 
तद्नंतर प्रत्यक्ष उपस्थित लाभार्थी विदयार्थ्यांची संख्या व प्रत्यक्ष निवासी विदयार्थी संख्या याची 
खातरजमा करुन झासन निर्णय, दि.०४/०९/२०१९ मधील अटी-शार्तीनुसार सविस्तर अहवाल प्रादेशिक 
उपायुक्त, यांच्या मान्यतेने निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. 
सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थी मंजूरीबाबत संबंधित संस्था/झाळा मार्फत शासनास सादर प्रस्तावात नमूद सर्व 
सोयी सुविधा देण्यास संस्था तयार आहे, याची संबधित सहायक AYIA, AAT CUT यांनी खातरजमा 
करावी व संस्थेसोबत तसा करारनामा करण्यात यावा. 
संस्था/झाळेमार्फत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग 
सुरु करणे अपेक्षित नाही, शाळेमध्ये सुरु असलेल्या नियमित तुकडी/वर्गामध्येच इतर विद्यार्थ्यांसमवेत 
योजनेंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक राहील.विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु 
केल्याचे आढळल्यास सदर संस्थेवर गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई करण्यात येईल व शाळेची मान्यता 
तात्काळ रद्द करण्यात यईल. 
(4) संस्थेतील प्रवेशित मुलींच्या वसतिगृहात महिला अधिक्षिका व केअर टेकर यांची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक आहे. याची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास झाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 
(६) सदर योजनेंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांमध्येच आणि संबंधित शाळेकरिता मंजूर केलेल्या 
विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेतच भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थी प्रवेशित 
करण्याबाबत संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी दक्षता घ्यावी. 


ट्ड 


@ 


x 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/योजना-२ 


2. 


(७ योजनेच्या मूळ तरतुदीनुसार,कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १.०० लक्ष एवढया कमाल मर्यादेत असणाऱ्या 
पाल्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 

(८) संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी विद्यार्थी प्रवेशित करताना जवळच्या शाळेमध्ये 
तसेच संबंधित प्रकल्पातील निवड करण्यात आलेल्या शाळांना प्राधान्य देऊन विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रिया 
तात्काळ पूर्ण करावी. 

(९) एखाद्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील निवड करण्यात आलेल्या शाळा व त्यामध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्या यापेक्षा 
योजनेंतर्गत प्रवेशाकरिता प्राप्त अर्जांची संख्या जास्त असल्यास संबंधित जिल्हयाचे सहायक 
आयुक्‍्त,समाजकल्याण यांनी विद्यार्थ्यांची निवड ड्रॉ पध्दतीने करुन निवड यादी जाहीर करावी. तसेच 
निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. प्रकल्पामधील निवड करण्यात आलेल्या झाळेमध्ये 
या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा. 

(१० सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांच्या संस्थाचालक/मुख्याध्यापक यांच्या 
समवेत संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय 
सत्रामध्ये बैठक घेऊन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत 
आढावा घ्यावा. 

(११) नामांकित योजनेंतर्गत शाळेची निवड झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात दोन वेळा, तसेच द्वितीय सत्रात दोन 
वेळा संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी अचानक नामांकित शाळांना व्यक्तीश: 
भेट देऊन सदर शाळेमधील सौदार्हपुर्ण वातावरण, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, औषधोपचार, 
शैक्षणिक दर्जा, पोषण इत्यादी सर्व बाबींबाबतचा अहवाल संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

(१२) शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. धइशाप्र-२०१९/प्र.क्र.७२/शिक्षण, दिनांक 
४/९/२०१९ मधील विहित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या 
शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

(१३) नवीन विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली ते ५ वी या इयत्तेमध्येच प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

(१४)सदर शासन निर्णयानुसार नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी 
तसेच शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या श्रेणी वाढ नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी तसेच शासकीय इंग्रजी 
माध्यमाच्या श्रेणीवाढ नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतरत्र समायोजित करण्यात यावे,असे 
समायोजन संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण यांनी करावे व संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्यामार्फत अहवाल शासनास सादर करावा. 

(१५) नामांकित योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नामांकित झाळेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करताना ज्या 
इयत्तेत विद्यार्थी प्रवेशित करावयाचे आहेत. अशा इयत्तेत संबंधित शाळेमध्ये नामांकित योजने व्यतिरिक्त 
प्रवेशित इतर विद्यार्थीसंख्येच्या समप्रमाणाच्या कमाल मर्यादेत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
(नामांकित योजनेंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थी कमाल ५० टक्के योजने व्यतिरिक्त प्रवेशित इतर विद्यार्थी 
किमान ५० टक्के) 


ज्या नामांकित संस्थेत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यास प्रवेशा देण्यात येणार 


आहे, त्या संस्थेबरोबर संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी करारनामा करावा. सदर करारामध्ये 
नामांकित योजनेंतर्गत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या 
वर्गापासून इयत्ता १२ वी पर्यंत त्यांचे शिक्षण, निवास,सुरक्षा,आरोग्य, आहार व अन्यविहित सोयी सुविधा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/योजना-२ 


पुरविण्याबाबत व स्वतंत्र वर्ग न करण्याबाबत बाबींचा SATIS करण्यात यावा. तसेच नामांकित योजनेंतर्गत निवड 
करण्यात आलेल्या सर्व नामांकित शाळांचे प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी योजनेकरिता विकसित 
करण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीवर गुणांकन करण्यात येईल व आव्यक विहित शैक्षणिक व निवासी सोयी 
सुविधा यामध्ये निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास किंवा विहित गुणांकनानुसार 
शाळा “अपात्र” ठरल्यास संबंधित शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करुन प्रवेशित करण्यात आलेल्या 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थी इतरत्र समायोजित करण्यात येतील. याचा देखील 
करारनाम्यात SAAT असावा. 

३. नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शाळांमार्फत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा 
अधिकार, अधिनियम, २००९ व त्यांअंतर्गत केलेले व केले जाणारे सर्व नियमांची / तरतुदींची तसेच इयत्ता १ ली 
मध्ये शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या किमान वयाबाबत शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या तरतुदींचे पालन करणे 
आवड्यक आहे. 

४. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण करतील तसेच 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण या योजनेचे“पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 

५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३,२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण (२) (२२) धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे (कार्यक्रम) ३४, शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने, (२२२५एफ४०५) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर असलेल्या आर्थिक अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३१११३६३६३७३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, WENDRE SHRINATH क गध न 


84 ८552 
10६१79686807६4200060110440077 
|ATH VASANT 


(श्रीनाथ व. 2) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. अपर मुख्य सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, लातूर 

) जिल्हाधिकारी, नांदेड 

) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, नांदेड 

) मा.महाळेखापाल १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

) 


१०) सचिव, एज्युकेशन सोसायटी नायगाव (बा) संचलित लिटल स्टेप इंग्लिश स्कुल, नायगाव (बा) 
नांदेड 
(११) निवडनस्ती (कार्यासन-योजना-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


